ग्राहक आयोग अध्यक्ष व सदस्य पदभरती-२०२३ 
निवड समितीने अध्यक्ष व सदस्यपदासाठी 
केलेल्या शिफारशीनुसार संबंधित उमेदवारांना 
राज्य आयोग/जिल्हा आयोग येथे पदस्थापना 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र. ग्रासंअ-२०२३/प्र.क्र.१५(भाग ६)/ग्रासं-४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ५ ऑक्टोंबर २०२३ 


वाचा :- ग्राहक आयोग अध्यक्ष व सदस्य पदभरती-२०२३ च्या अनुषंगाने निवड समितीने केलेल्या 
शिफारशी- दि. १५.९.२०२३. 


शासन निर्णय :- 


मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सी.ए. ८३१/२०२३ मध्ये दि.३.३.२०२३ तसेच एम.ए. ३९७/२०२३ मध्ये 
दि.२४.३.२०२३ रोजी दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने लेखी परीक्षा व मुलाखत याद्वारे ग्राहक तक्रार 
निवारण आयोग अध्यक्ष व सदस्य एकूण ११२ रिक्‍त पदांकरीता भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. 
त्यानुसार निवड समितीने केलेल्या शिफारशी दि. १५.९.२०२३ रोजी विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध 
करण्यात आल्या आहेत. निवड समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार संबंधित उमेदवारांची त्यांचे नावासमोर 
नमूद राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात सोबतच्या 
विवरणपत्रानुसार (परिशिष्ट अ) पदस्थापना / नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


२. विवरणपत्रात (परिशिष्ट अ) नमूद ठिकाणी संबंधित पदावर उमेदवार रूजू झाल्याचे दिनांकापासून 
चार वर्षे किंवा संबंधित उमेदवाराच्या वयाची ६५ वर्षे यापैकी जे अगोदर होईल, इतक्या कालावधी 
करिता उमेदवारांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत उमेदवारांनी संबंधित कार्यालयात 
रूजू व्हावे. तसेच ज्या उमेदवारांची नियुक्‍ती संभाव्य रिक्‍त पदावर दर्शविण्यात आली आहे, त्या 
उमेदवारांनी ते पद रिक्त होण्याच्या संभाव्य दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत त्या पदावर रूजू व्हावे. या 
कालावधीत उमेदवार रूजू न झाल्यास उमेदवाराची नियुक्‍ती आपोआप रद्द समजण्यात येईल. 


छ. नियुक्‍ती कालावधी दरम्यान Consumer Protection (Qualification of appointment, method 
of recruitment, procedure of appointment, term of office, resignation and removal of the 
president and members of the State Commission and District Commission) Rules, 2020 च्या 
नियम ७ अंतर्गत उमेदवारास पदाचा राजीनामा देता येईल तसेच नियम ८ अंतर्गत राज्य शासन 
उमेदवारास पदावरून दूर करू शकेल. 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासंअ-२०२३/प्र.क्र.१५(भाग ६)/ग्रासं-४ 


५. संबंधित पदावरील नियुक्‍ती करिता अंतिमत: निवड झालेल्या उमेदवारांना पुढील सुचना निर्गमित 
करण्यात येत आहेत :- 


«७ सदर पदासाठी उमेदवारांनी केलेल्या अर्जातील दाव्याची तपासणी/पडताळणी करण्यात 
आलेली नसल्याने, नियुक्‍ती स्वीकारताना खाली नमूद प्रमाणपत्राची स्वसाक्षांकित प्रत 
तसेच रूजू अहवाल संबंधित ग्राहक आयोगाच्या कार्यालयामार्फत अन्न, नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सादर करणे अनिवार्य आहे. 


अ) वय/जन्मदिनांक 

आ) शौक्षणिक पात्रता 

इ) ग्राहक संरक्षण, कायदा, सार्वजनिक व्यवहार, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, 
व्यवस्थापन, अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, सार्वजनिक आरोग्य किंवा औषध या क्षेत्रातील किमान 
१० वर्षाचा व्यावसायिक अनुभव व विशेष ज्ञान धारण करित असलेबाबत स्व-घोषणापत्र. 
(आपला ज्या ज्या क्षेत्रामध्ये अनुभव आहे, त्या त्या क्षेत्राचा कालावधीसह उल्लेख करावा.) 

3) Consumer Protection (Qualification of appointment, method of recruitment, 


procedure of appointment, term of office, resignation and removal of the 
president and members of the State Commission and District Commission) 
Rules, 2020 च्या नियम ६(१२) अंतर्गत जिल्हा शासकीय रूग्णालाच्या जिल्हा शल्य 
चिकित्सक/जिल्हा वैदयकीय अधिकारी यांनी प्रमाणित केलेले विहीत नमुन्यातील 
शारीरीक स्वास्थ्य प्रमाणपत्र. 

उ) उक्त नियमातील ६(१३) अंतर्गत अध्यक्ष व सदस्य या पदावर कार्यरत आर्थिक वा अन्य 
हिताच्या बाबींमुळे राहताना बाधा येणार नाही याबाबतचे हमी पत्र. 

ऊ) महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण (राज्य आयोग व जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांचे वेतन, 
भत्ते व सेवेच्या शर्ती नियम) २०२१ च्या नियम १२ अंतर्गतच्या नमुना-१ व नमुना-२ मध्ये 
पद व गोपनीयता संदर्भातील स्वाक्षांकित शपथेची प्रत. (इंग्लिडा/मराठी पैकी एक प्रत 
भरून सादर GTA SL] नसलेले खोडावे) 


अ.क्र.ई),(उ3) व (ऊ) च्या अनुषंगाने नियमाअंतर्गतचे नमुने माहितीस्तव विभागाच्या 
www.mahafood.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेले आहेत. 
६. उक्त प्रमाणपत्र व उमेदवारांने पद भरतीअंतर्गत केलेला अर्ज यात तफावत आढळल्यास 
उमेदवाराची नियुक्‍ती तात्काळ रद्द करण्यात येईल. 
७. उमेदवार नियुक्ती स्विकारत असलेले पद हे ग्राहक संरक्षण अधिनियम, २०१९ अंतर्गत नमूद पद 
आहे. सदर पद हे शासकीय कर्मचारी पद नाही. सदर पदाचे वेतन, भत्ते व सेवेच्या अटी व शार्थी ह्या 
महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण (राज्य आयोग व जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांचे वेतन, भत्ते व सेवेच्या 
शर्ती) नियम, २०२१ नुसार राहतील. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासंअ-२०२३/प्र.क्र.१५(भाग ६)/ग्रासं-४ 


८. सदरच्या पदस्थापना मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथे रिट याचिका क्र. 
६३६०/२०२३, श्रीमती गीता बडवाईक व इतर २ वि. युनियन ऑफ इंडिया व इतर २९ च्या अंतिम 
निष्पतीच्या अधीन राहतील. 


र्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१००५१४२२४४१५०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे नावाने व आदेशानुसार 


Digitally signed by VIKAS MOHAN RAUT 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD CIVIL 
SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=2257bfd8267 1 46a9a0f6fe86e455cfabd6b353b41a3dcde19 


df1c89749d0de4d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=65D403E0F9767CEEA21CB169A8A5475E77BE535DEE 
EF3CF5809A87BF3A020F2F, cn=VIKAS MOHAN RAUT 

Date: 2023.10.05 14:29:47 +05'30' 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


« मा.न्या.श्री. के.आर. श्रीराम, अध्यक्ष, निवड समिती, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

« मा.मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

«७ झध्यक्ष, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई. 

© महालेखापाल,१/२ (8/3), मुंबई/नागपूर. 

७ अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय. 

७ जिल्हा कोषागार अधिकारी . 

७ प्रबंधक (विधी), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई/औरंगाबाद/नागपूर. 
७ प्रबंधक, सर्व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग. 

«७ सर्व संबंधित उमेदवार यांना ई-मेल द्वारे. 

«७ निवडनस्ती ग्रासं-४,अ.ना.पु.व ग्रा.सं.विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासंअ-२०२३/प्र.क्र.१५(भाग ६)/ग्रासं-४ 


परिशिष्ट अ 


शासन निर्णय क्र.ग्रासअ-२०२३/प्र.क्र.१५ (६)/ग्रा.सं.४, दि. ५ ऑक्टोंबर २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र | उमेदवारांचे नाव निवडसमितीने शिफारस  । राज्य आयोग / जिल्हा आयोग 
केलेले पद पदस्थापनेचे ठिकाण 

| २ 3 1 _______________| 

| मुकेश विश्वदयाल शार्मा सदस्य, राज्य आयोग मुंबई 

२ मिलिंद साहेबराव सोनावणे सदस्य, राज्य आयोग औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) 

३ पूनम विजयकुमार महषी सदस्य, राज्य आयोग मुंबई 

¥ निशा अमोल चव्हाण सदस्य, राज्य आयोग औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) 

ष्‌ सतीडा आनंदराव मुंडे सदस्य, राज्य आयोग मुंबई 

द नागेश चिल्लापा कुंबरे सदस्य, राज्य आयोग औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) (संभाव्य 

Raa दि. ३०.१०.२०२३) 

७ ममताराम वलीभा भागवत सदस्य, राज्य आयोग मुंबई 

८ कल्याणी संजय कापसे सदस्य, राज्य आयोग नागपूर 

९ शैला दादाजी वंधारे सदस्य, राज्य आयोग नागपूर 

ष्य ० «| विजयचंद्रलाल प्रेमचंदानी सदस्य, राज्य आयोग मुंबई 

cna १ | अनिल बबनराव जावळेकर अध्यक्ष, जिल्हा आयोग नांदेड 

१२  । प्रदीप गुलाबराव कडू अध्यक्ष, जिल्हा आयोग दक्षिण मुंबई 

१३ | वंदना स्वतंत्रकुमार मिश्रा अध्यक्ष, जिल्हा आयोग मध्य मुंबई 

१४ | तुषार प्रकाश मेनकुदले अध्यक्ष, जिल्हा आयोग ठाणे अतिरिक्‍त 

१५  । शिल्पा सुधाकरराव डोल्हारकर अध्यक्ष, जिल्हा आयोग औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) 

१६ | सादीक अली बशीर सय्यद अध्यक्ष, जिल्हा आयोग अकोला 

१७ | हरीश गोविंद अडके अध्यक्ष, जिल्हा आयोग बीड 

१८ | अँड. डॉ. रवींद्र उल्हास मराठे अध्यक्ष, जिल्हा आयोग बुलढाणा 

१९ । प्रविण महावीर खोत अध्यक्ष, जिल्हा आयोग कोल्हापूर 

२०  । निता निलेश देसाई अध्यक्ष, जिल्हा आयोग धुळे 

२१ | राहूल प्रकाश पाटील अध्यक्ष, जिल्हा आयोग पुणे 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासंअ-२०२३/प्र.क्र.१५(भाग ६)/ग्रासं-४ 


२२ | संध्या सुधीर बारलिंगे अध्यक्ष, जिल्हा आयोग परभणी 

23.0 ज्ञानेश्वर मुताण्णा प्रसन्ना अध्यक्ष, जिल्हा आयोग नंदुरबार 

२४ | मंदाकिनी शिवाजी भोसले अध्यक्ष, जिल्हा आयोग नाशिक 

२५ | sore सुधाकर कुलकर्णी अध्यक्ष, जिल्हा आयोग अमरावती 

२६ | समिंदराराम सुर्वे अध्यक्ष, जिल्हा आयोग मुंबई उपनगर 

२७ | अनिल अभिमन्यू जगझाप अध्यक्ष, जिल्हा आयोग मुंबई उपनगर अतिरिक्त 

२८ । विजयकुमार आप्पासो जाधव अध्यक्ष, जिल्हा आयोग रायगड 

२९ | सई स्वप्नील जोज्ी अध्यक्ष, जिल्हा आयोग हिंगोली 

३०  । महेंद्र भास्कर लिमये अध्यक्ष, जिल्हा आयोग भंडारा 

३१ | इंदुमती श्रेयस मालुउते अध्यक्ष, जिल्हा आयोग सिंधुदूर्ग 

३२ | अमोल बाळासाहेब गिराम अध्यक्ष, जिल्हा आयोग लातूर 

३३ | वैशाली रमेशराव गजभिये अध्यक्ष, जिल्हा आयोग वर्धा 

३४ । सतीश आनंदरावसप्रे अध्यक्ष, जिल्हा आयोग नागपूर अतिरिक्‍त 

३५ | Rarart अध्यक्ष, जिल्हा आयोग ठाणे 

३६ | प्रमोद गोकुळ गिरी गोस्वामी अध्यक्ष, जिल्हा आयोग सांगली 

३७ । कैलास किसनराव चाफळे अध्यक्ष, जिल्हा आयोग गोंदिया 

३८ | छाया रविंद्र सपके अध्यक्ष, जिल्हा आयोग जळगांव 

३९ | नितीनकुमार चंद्रशोखर स्वामी अध्यक्ष, जिल्हा आयोग गडचिरोली 

४० | अरूणरामचंद्र गायकवाड अध्यक्ष, जिल्हा आयोग रत्नागिरी 

४१ | भारती संजय सोळवंडे अध्यक्ष, जिल्हा आयोग सातारा 

४२  । प्रकाश निवृत्ती चौधरी अध्यक्ष, जिल्हा आयोग वाशिम 

४३ | सचिन यशवंत शिपी अध्यक्ष, जिल्हा आयोग नागपूर 

४४ | अपर्णा हेमंत काटे अध्यक्ष, जिल्हा आयोग जालना 

४५ | प्रज्ञा देवेद्र es अध्यक्ष, जिल्हा आयोग अहमदनगर (संभाव्य रिक्‍त 
दि.२२.१.२०२४) 

४६ | वैशाली राजेश्वर गावंडे अध्यक्ष, जिल्हा आयोग चंद्रपूर (संभाव्य रिक्‍त दि.२४.२.२०२४) 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासंअ-२०२३/प्र.क्र.१५(भाग ६)/ग्रासं-४ 


४७ | चंद्रकांत संभाजी निचल सदस्य, जिल्हा आयोग कोल्हापूर 

४८ | जयश्री Geyer गोपनारायण सदस्य, जिल्हा आयोग भंडारा 

४९ | वैशाली मनोहर बोराडे सदस्य, जिल्हा आयोग उस्मानाबाद (धाराशिव) 
yo | कविता अतुल चव्हाण सदस्य, जिल्हा आयोग बुलढाणा 

५१ । शलाका पराग ढमढेरे सदस्य, जिल्हा आयोग नांदेड 

५२ | पराग मोरेश्वर सुभेदार सदस्य, जिल्हा आयोग भंडारा 

५३ | मनीषा वसंतराव वनमोरे सदस्य, जिल्हा आयोग सांगली (संभाव्य रिक्‍त दि.१३.२.२०२४) 
५४ | रोहिणी बाळासाहेब जाधव सदस्य, जिल्हा आयोग सातारा 

५५ | प्रणाली जयंत सावंत सदस्य, जिल्हा आयोग पुणे अतिरिक्त 

५६ | रसिका राजेंद्र निकुंभ सदस्य, जिल्हा आयोग धुळे 

५७ | गणेशकुमार राजेश्वरराव सेलुकर सदस्य, जिल्हा आयोग औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) 
५८ | अतुल दिनकर अलसी सदस्य, जिल्हा आयोग जालना 

५९ । अमृता पद्माकर वैद्य सदस्य, जिल्हा आयोग अमरावती 

go । बाळकृष्ण भीमराव चौधरी सदस्य, जिल्हा आयोग नागपूर 

६१ |। निलिमा विजयकुमार बेळोकर सदस्य, जिल्हा आयोग अकोला 

६२ | प्रतिभा रमेश पाटील सदस्य, जिल्हा आयोग धुळे 

६३ | शुभांगी जितेंद्र gare सदस्य, जिल्हा आयोग सोलापूर 

६४ । नारायण लक्ष्मण खामकर सदस्य, जिल्हा आयोग रायगड 

६५ | भालचंद्र बाळासाहेब रसाळ सदस्य, जिल्हा आयोग ठाणे 

६६ | चारू विनोद डोगरे सदस्य, जिल्हा आयोग गोदिया 

६७ | योगेश यशवंत खाडिलकर सदस्य, जिल्हा आयोग सिंधुदूर्ग 

६८ | योगेश दिनेश कापसे सदस्य, जिल्हा आयोग ठाणे अतिरिक्त 

६९ | सचिन विनोदकुमार जेयस्वाल सदस्य, जिल्हा आयोग चंद्रपूर 

७० | मिलिद रामराव केदार सदस्य, जिल्हा आयोग अमरावती 

७१ | अर्पिता पराग फणसळकर सदस्य, जिल्हा आयोग सिंधुदूर्ग 

७२ | संजय जोशी सदस्य, जिल्हा आयोग गडचिरोली 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासंअ-२०२३/प्र.क्र.१५(भाग ६)/ग्रासं-४ 


७३ | नागेश भगवानराव उबाळे सदस्य, जिल्हा आयोग वाशिम 

७४ = | संजय हरिराम मसंद सदस्य, जिल्हा आयोग वर्धा 

७५ | सन्मती महावीर बाकलीवाल सदस्य, जिल्हा आयोग यवतमाळ 

७६ | रुपाली धैर्यशील घाटगे सदस्य, जिल्हा आयोग कोल्हापूर 

७७ । संध्या श्रीपत कसबे सदस्य, जिल्हा आयोग वाशिम (संभाव्य रिक्‍त दि.११.२.२०२४) 
७८ | विपुल विनायक देशपांडे सदस्य, जिल्हा आयोग बीड 

७९  । माधुरी कृष्णाजी आत्मांडे सदस्य, जिल्हा आयोग गडचिरोली 

८० | saat महेंद्र बडगुजर सदस्य, जिल्हा आयोग ठाणे 

८१  । सरिता नागेश पाटील सदस्य, जिल्हा आयोग पुणे 

८२ । प्रेरणा प्रकाश लोणकर सदस्य, जिल्हा आयोग मुंबई उपनगर अतिरिक्त 
८३ | अजिज गफुरभाई मणियार सदस्य, जिल्हा आयोग जळगांव 

८४ | स्नेहलता किशोर पाटील सदस्य, जिल्हा आयोग अहमदनगर 

८५ | परवेझुद्दीन जहिरुद्दीन शोख सदस्य, जिल्हा आयोग गोंदिया 

८६ | शीतल अशोक पेटकर सदस्य, जिल्हा आयोग दक्षिण मुंबई 

Cg | sear गुरुनाथ बहिरट सदस्य, जिल्हा आयोग मध्य मुंबई 

८८ | अनुष्का अमोल श्रेष्ठ सदस्य, जिल्हा आयोग ठाणे अतिरिक्त 

८९ | मनिषा हिरकांत रेपे सदस्य, जिल्हा आयोग सातारा 

९० | संगेनी राहुल पोळ सदस्य, जिल्हा आयोग रायगड 

९१ | संतोष चांगदेव निकुळे सदस्य, जिल्हा आयोग जालना 

९२ | नितीन वसंतकुमार अग्रवाल सदस्य, जिल्हा आयोग हिंगोळी 

९३  । कांचन सचिन गंगाधरे सदस्य, जिल्हा आयोग परभणी 

९४ | जान्हवी अजय भिडे सदस्य, जिल्हा आयोग औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) 
९५ | स्मिता सुरेश पवार सदस्य, जिल्हा आयोग नंदुरबार 

९६ । सतिका गणपतराव शिरधे सदस्य, जिल्हा आयोग बीड 

९७ । ज्ञानेश्वर साहेबसिह पवार सदस्य, जिल्हा आयोग नांदेड 

९८ | गौरी मारुतीराव कापसे सदस्य, जिल्हा आयोग दक्षिण मुंबई 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासंअ-२०२३/प्र.क्र.१५(भाग ६)/ग्रासं-४ 


९९ | स्वणील दशरथ मेधे सदस्य, जिल्हा आयोग रत्नागिरी 

pee oo | संजय अशोक माणिक सदस्य, जिल्हा आयोग जळगांव 

र ०१ | कमलेश रतिलाल भांडारकर सदस्य, जिल्हा आयोग मध्य मुंबई 

१०२ | उदय दत्तू दळवी सदस्य, जिल्हा आयोग अहमदनगर 

१०३ | अनिल रामनारायण तोष्णीवाल सदस्य, जिल्हा आयोग वर्धा 

१०४ | रविंद्र देवाजी सोनटक्के सदस्य, जिल्हा आयोग नागपूर अतिरिक्‍त 

१०५ | विनोदकुमार जमुनाशांकर तिवारी सदस्य, जिल्हा आयोग चंद्रपूर 

१०६ । समीर शरद कांबळे सदस्य, जिल्हा आयोग मुंबई उपनगर (संभाव्य रिक्‍त 

दि.१२.२.२०२४) 

१०७ | अमृता नितीन भोसले सदस्य, जिल्हा आयोग रत्नागिरी 

१०८ | संजय सर्जराव जगदाळे सदस्य, जिल्हा आयोग मुंबई उपनगर 

१०९ | धनराज एकनाथ माळी सदस्य, जिल्हा आयोग नाशिक 

| १० | गोविंद रावसाहेब देशमुख सदस्य, जिल्हा आयोग परभणी 

| ११ | विष्णू रामभाऊ धबडे सदस्य, जिल्हा आयोग हिंगोली (संभाव्य रिक्‍त दि.११.२.२०२४) 

११२ | स्वाती अशोक देडापांडे सदस्य, जिल्हा आयोग यवतमाळ (संभाव्य रिक्‍त दि.१३.२.२०२४) 
VIKAS MOHAN : cm 


KKKKKKKKKKKKKKKKKK 


Date: 2023.10.05 14:31:01 +05'30' 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


